सहाय्यक संचालक व सरकारी 
अभियोक्ता यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण 
बदल्या २०१८ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:- डीपीपी-०४१८/प्र.क्र.१२५/पोल-१०, 
२रामजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक - 39 जुले, २०१८ 


वाचा :- शासन आदेशा, समक्रमांक, दिनांक ०८.०६.२०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

संचाळक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी दिनांक २४.०४.२०१८ च्या 
पत्रान्वये सादर केलेल्या सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता, गट " अ" यांच्या वार्षिक 
सर्वसाधारण बदल्याच्या प्रस्तावान्वये उपरोक्त नमूद शासन आदेशा निर्गमित करण्यात आले आहेत. 
सदर आदेशांतील तक्त्यातील अनुक्रमांक २ मध्ये खालील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | सहाय्यक संचालक व सध्याचे बदलीनंतरचा जिल्हा 
सरकारी अभियोक्ता नियुक्तीचे 
ठिकाण 
२ श्री. सखाराम लक्ष्मणराव | नांदेड  ।पुणे येथे दिनांक ०१.०८.२०१८ पासून 
डोईफोडे (श्री.अ.वि.जोशी, सहाय्यक संचालक व 


सरकारी अभियोक्ता, पुणे यांच्या 
दि.३१.०७.२०१८ (म.नं.) रोजी 
सेवानिवृत्तीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०७३११५५०५१४३२९ असा 
आहे. हे श्युध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, कका 
Kishor Shyamrao । ४७५५४ लाक 


2.5.4.20=ce6féedd7e 1 dfc6b4d6b65b7d93aa 1a 1 dbcf0ec79c7c2143850ff6e8Fd 


id, 
rialNumber=94524ab889e2fa9e6bfeSe 1 e5842688 1bc36bI968ffd0f4sce2d4bd 
ha Cla O 3ff527ded: Kishor Shy rao Bhaleré 
Di 


yi 
2018.07.31 15:55:16 +05'30' 


(किशोर शामराव भालेराव) 
उप सचिव (विधि), गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः डीपीपी-०४१८/प्र.क्र.१२५/पोल-१०, 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. राज्यमंत्री (गृह/शाहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. राज्यमंत्री (गृह/ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव (अ. व सु.) याचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

६. महाळेखापाल 9/2, (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई/ नागपूर. 

७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. अधिदान व लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड / पुणे. 

१०. संबंधित सहाय्यक संचाळक व सरकारी अभियोक्ता ( संचालक, अभियोग 

संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या मार्फत) 
११. निवड नस्ती/ पोल - १० 


पृष्ठ २ पैकी २ 


